येवला जि.नाशिक येथील १०० खाटांच्या 
श्रेणीवर्धीत उपजिल्हा रुग्णालयातील 
नवनिर्मित २० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०२२ /प्र.क्र.६६७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : 30 APA, २०२२. 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:पदआ- २०१९/प्र.क्र.२६२/आरोग्य -३, 
दिनांक- 94.90.2098. 

२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ,नाशिक यांचे पत्र क्रमांक-उपसंआसे/आस्था- 
४/अस्थायी पदे/पुढे चाळू ठेवणे/प्रस्ताव/उप जि.रु.येवला/२४ पदे/२९६१-६४/२२, 
दिनांक-१९.०१.२०२२. 

शासन निर्णय- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील येवला 
जि.नाशिक येथील ३० खाटांवरुन १०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत उपजिल्हा रुग्णालयासाठी २० नियमित 
पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये सदर अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२०पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


2 आता या शासन निर्णयान्वये येवला जि.नाशिक येथील श्रेणीवर्धीत १०० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयातील सदर नवनिर्मित २० नियमित अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२२- 
२०२३ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ- २०२२/प्र.क्र.६७/आरोग्य-३ 


०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 


(०१)(०९) - 


४. 


१२.०२.२०२०, 


महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक- 
दि.३१.०८.२०२०, दि.१५.०२.२०२१,दि.१०.०८.२०२१ व दि.२२.०२.२२ च्या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४११२१२६१०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ro S h a Nn i ies Kadam Patil 


N: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


D | Nn e S h Department, 


postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Ka d a mM 2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d 
44ae02d12f2c1313143ad837675 
5d0e815a1eb20fd0ce, 


p a t i | cn=Roshani Dinesh Kadam Patil 
(रो की. कदम. पॉट: 12:22:27 +05'30! 
wre = 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 


८. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, येवला जि.नाशिक 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. 
१२. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ- २०२२/प्र.क्र.६७/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०२२ /प्र.क्र.६७/ आरोग्य-३, 
दिनांक - ३० मार्च,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


वैद्यकीय अधिकारी (areata | एस-२० ५६१००-१७७५०० 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग एस२०- १७७५००-५६१०० 
प्रसुती तज्ञ) 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ एस२०- १७७५००-५६१०० २ 
४ | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) एस२०- १७७५००-५६१०० 1 a 
वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) | एस२०- १७७५००-५६१०० 


वैद्यकीय अधिकारी एस२०- १७७५००-५६१०० 
अस्थिव्यंग) 


वैद्यकीय अधिकारी एस२०- | १७७५००-५६१०० 
(नेत्रहाल्यचिकित्सा) 


८ | वैद्यकीय अधिकारी (दंत एस२०- १७७५००-५६१०० 
चिकित्सा) 
९ | वैद्यकीय अधिकारी (अपघात | एस२०- १७७५००-५६१०० | | 


a 
व| सहाब्यक अधिसेविज्ञा [uray | ४१८०००७२३२ व 
नळ तना 
डळ वा 
a4 
i ee ऱ्त 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


